सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या 


पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोल-१०, 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१ बिल्डींग, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 


दिनांक : १० सप्टेंबर, २०१३ 


संदर्भ :- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्रमांक :९८६ (१० /९३१९/आठ, दिनांक १४.०२.२०१३ चे पत्र 


शासन Beat: 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : एसपीपी-२२९५/ प्र.क्र.१४९/ पोल-१०, दिनांक २० मे, १९९७ 


अन्वये संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध आस्थापनेवर 


सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ ची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पदे ही सरळसेवेने 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने वरील 


संदर्भाधीन दिनांक १४.०२.२०१३ च्या पत्रान्वये या पदाकरिता शिफारस केलेल्या १२३ उमेदवारांपैकी 


खाली दर्शविलेल्या एकूण २ उमेदवारांची परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या 


पदावर त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या ठिकाणी स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोळ-१० 


अ.क्र नांव प्रवर्ग ।आयोगाने मान्य नियुक्तीचे 
नियुक्तीसाठी | झालेला ठिकाण 
शिफारस विभागीय 


केलेला प्रवर्ग | संवर्ग 


| श्री.जावेद इकबाल पारकोटे  ।इ.मा.व. अराखीव नागपूर  । चिमूर, 
जि.चंद्रपूर 

२ श्री.गणेश महारु बागुल अ.ज. अ.ज. (महिला) | नाशिक यावल, 
जि.जळगांव 


२. वरील उमेदवारांची नियुक्ती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


(9) संबंधीत उमेदवारास नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात 


नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे लागेल. अन्यथा त्यांना सेवाज्येष्ठता गमवावी लागेल. 


(२) परिविक्षा कालावधी ते नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून २ वर्षाचा 


(प्रशिक्षण कालावधी धरुन) असेल. 


(३) या पदासाठी विहित केलेले प्रशिक्षण त्यांना पूर्ण करावे लागेल. 


(४ सदर परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 


विभाग, क्रमांक : प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९ मार्च,२००३ अन्वये संगणक 


हाताळणी वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन 


वर्षाच्या आत विभाग प्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य राहिल. अन्यथा प्रस्तुत पदावरील त्यांच्या सेवा 


समाप्त करण्यात येतील. 


(५) सदर उमेदवारांना या आदेशान्वये नियुक्ती दिळी असली तरी, त्यांची सेवाज्येष्ठता ही 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ठरविलेल्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार राहिल. अद्याप आयोगाने १९ 


पदांचा निकाल जाहीर केलेला नाही. प्रस्तुत निकाल जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रमांक 


एकत्रितरित्या आयोगाकडून कळविण्यात येणार आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोळ-१० 


(६) नियुक्तीवर रुजू होण्यासाठी कराव्या लागणा-या प्रवासासाठी उमेदवारांना प्रवास भत्ता 


मिळणार नाही. 


(७ उमेदवारांनी दोन वर्षाचा परिविक्षा काळावधी किंवा त्यानंतर शासनाने विहित नियमानुसार 


वाढविळेला परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता या संवर्गात नियमित नियुक्ती केली जाईल. 


(८) उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये रु.१५६००-३९१०० + ग्रेड पे-५४००/- या वेतनश्रेणीत 


वेतन मिळेल. प्रस्तुत वेतनश्रेणी उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्रमांक ८४७४/२०१० मधील अंतिम 


निर्णयाच्या अधीन राहिल. परिविक्षा कालावधीमध्ये पहिली वार्षिक वेतनवाढ देण्यात येईल व त्यानंतरची 


वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन 


विभाग, क्र.एसआरव्ही-१३७०/डी, दिनांक १२.०४.१९७२ नुसार देण्यात येईल. त्यांना नियमाप्रमाणे 


महागाई भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय रहातील. 


(९) शासनाने दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक ८४७४/२०१० वरील उच्च न्यायालयाचा 


निर्णय राज्य शासनाच्या बाजूने झाल्यास, संबंधीत उमेदवारांकडून अतिप्रदान झालेळी रक्‍कम वसूल 


करण्यात येईल. त्यासाठी “ ARATE बाजूने उपरोक्त अपीलाचा निर्णय झाल्यास, थकबाकीची 


रक्‍कम शासनास परत करण्यात येईल” अशा आझायाची क्षतिपूर्ती बंधपत्रे ( Indemnity Bond) संबंधीत 


उमेदवारांना भरुन द्यावी लागतील 


(qo) उमेदवार जर दोन वर्षाच्या काळावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षा कालावधीमध्ये 


कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त करु शकले नाहीत आणि / किंवा विहित परिक्षा / चाचण्या उत्तीर्ण झाले 
नाहीत किंवा गैरवर्तणुकीबद्दल दोषी आढळले किंवा शासकीय सेवेत अभियोग्य नसतील तर त्यांची 


सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


(११) नियमाप्रमाणे उमेदवारांना विहित मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल. 


(१२) उमेदवारांची पदस्थापना सदर झासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच करण्यात 


येईल व जिल्हांतर्गत व्यवस्था म्हणून संबंधित सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांच्याकडून 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोळ-१० 


इतरत्र करण्यात येणार नाही, याबाबतची दक्षता GASH, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी घ्यावी. 


(१३) उमेदवारांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रं.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक 


39.90.2004 नुसार विहित केलेली परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजना लागू राहील. 


(१४) अ. क्र.१ येथील इ.मा.व. या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवाराची नियुक्‍ती अराखीव पदावर झाली 


आहे. त्यांची नियुक्‍ती इमाव या प्रवर्गात न धरता, खुल्या प्रवर्गातील समजण्यात यावी व भविष्यात 


आरक्षणाचा कुठलाही लाभ मागणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामुळे त्यांची नियुक्‍ती 


ही खुल्या प्रवर्गातील समजण्यात यावी. तसेच अ.क्र. २ येथील उमेदवारांने प्रमाणपत्र सादर केले आहे 


(94) वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्त्याखालील राज्य 


सेवा अधिका-यांना लागू असलेले अन्य सर्व सेवाविषयक नियम उमेदवारांना लागू होतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०९१०१७२५२६८६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


aa Digitally signed by Ajinkya 
Aj | n kya Vasant Bagade 
DN: CN = Ajinkya Vasant 
Bagade, N,S= 


Vasant Maher © 
Bagade 2 


Government 


te: 2 
5'30' 


(अजिंक्य बगाडे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१३/प्र.क्र.६०/पोळ-१० 


३. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 92 व १६-बो), मंत्रालय, मुंबई 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


५. मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


६. प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. संबंधित सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता. 


८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


९. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी 


१०.श्री.जावेद इकबाल पारकोटे, पो.तोंडर, ता.उदगीर, जि.लातूर-४१३ ५६३. 


११.श्री.गणेश महारू बागुळ, कोकणी हिल, गणेश नगर प्लॉट नं.६८, नंदुरबार, 


ता.जि.नंदुरबार-४२५ ४१२ 


१२.निवड नस्ती (गृह विभाग, पोळ-१०) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


